अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगांव व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: - १०/१०/२०२२ 


संदर्भ = १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/प्र.क्र.५९/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.१९/०४/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८ /०८/२०२२. 
३. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र. कडा/ 
आ- १/२३००/२०२२, दि.२३/०८/२०२२. 


प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,जळगांव या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ ते 
३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
यांनी त्यांच्या दि.२३/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १०८ पदांना 
दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १०८ पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभाग, 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ 
पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १०८ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि. १.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठी मुदतवाढ 
oa कार्यालयाचे नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी । मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
की नाव आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील मुदतवाढ शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर मंजूर पदांची संख्या 
पदांची संख्या 
9 2 2 8 y 
लाभक्षेत्र विकास १७ शिक मागणी क्रमांक-आय-३ 
प्राधिकरण, (विवरणपत्र-१) १) २७०५-लाभक्षेत्र विकास, 
जळगांव (४३० लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण,जळगाव, 
२ | गिरणा पाटबंधारे २९४ ३९ (००) 
विभाग, जळगांव | (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र- ५) (००)(०२) प्रशासकांची 
आस्थापना (अनिवायी 
३ | जळगांव २७८ ३४ (२७०५ ३६६७) 
पाटबंधारे (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६) 
विभाग,जळगांव २) २७०१-मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे, 
०४ | धुळे पाटबंधारे ५९० ३५ ८०, सर्वसाधारण, 
विभाग, धुळे (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) ००१,संचालन व प्रशासन 
०४,परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(१०) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव 
(अनिवार्य) 
(२७०१ ९९६९) 
एकूण ११७९ १०८ 


अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ११७९ पदे नियत 

अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७९ मंजूर पदांना ती सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत आहेत, व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १०८ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा 
दि. २८/०२/२०२३ यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२२ ते 
दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच पदे 

व्यपगत झालेली नसतील. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / पदामधील वाढ 
/ सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. १८/०८/२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेताक २०२२१०१०१८१८३९१८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRADNYA SHYAM कक ललल 
MESHRAM See 
Date: 2022.10.10 182000 +050 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ ”व १ ते ७ विवरणपत्रे 


प्रत: 
१.महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३.वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
४.अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव, 
६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, जळगांव, 
७.कार्यासन अधिकारी, आ (प्रशि/अर्थ-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८.निवड नस्ती/लाक्षेवि (आस्था). 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट «ar 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव व प्रधिकरणातर्गत ३ विभागीय कार्यालयातील 


नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. १५६/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१०/१०/२०२२ चे सहपत्र 


. १.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ साठी मुदतवाढ 


कार्यालयाचे यत TATE पां थाय 
व. नाव आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील मुदतवाढ | २. लेखाशीर्ष व उपलेखा शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर पदांची | मंजूर पदांची संख्या 
संख्या 
१ र ae 2 ष्‌ 
१ | लाभक्षेत्र विकास १७ व्या मागणी क्रमांक-आय.३ 
प्राधिकरण, (विवरणपत्र-१) १) २७०५-लाभक्षेत्र बिकास, 
जळगांव (४३०) अधिक्षक अभियं 
a प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
२ । गिरणा पाटबंधारे २९४ ३९ प्राधिकरण,जळगाव, 
विभाग, (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र- ५) (9) 
जळगांव (००)(०२)प्रशासकांची आस्थाप 
३ | जळगांव २७८ 3x (अनिवार्य) 
पाटबंधारे (विवरणपत्र -३) (विवरणपत्र-६) (२७०५ ३६६७) 
विभाग,जळगांव 
२) २७०१-मोठे वब मध्यम 
०४ | धुळे पाटबंधारे uo 5G पाटबंधारे, 
विभाग, धुळे (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-७) ८०, सर्वसाधारण, 
००१,संचालन व प्रशासन 
०४,परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(१०) अधीक्षक अभियंता 
वब प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, जळगाव (अनिवार्य) 
(२७०१ ९९६९) 
एकूण १९७९ १०८ 
PRADNYA SHYAM 0000 
MESHRAM 10 0 ee 


Date: 2022.10.10 18:20:23 +05'30 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


बिवरणपत्र-०१९ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र. १५६/२२/लाक्षेवि (आस्था) दि.१०/१०/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक-०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | पदाचे नाव प्थायी पदे 
१ । अधिक्षक अभियंता व प्रशासक g 
२ | सहाय्यक अउपविभागीय/.अ. अभियंता २ 
३ | तहसिलदार g 
४ [ware g 
५ | अधिक्षक g 
६ | प्रथम लिपीव 
७ | सहाय्यक आरेखक १ 
८ | लघुलेखक उच्चश्रेण 16 
९ । प्रमुख दप्तर कारकुन 
१० | वरिष्ठ लिपीव 
११ | कनिष्ठ लिपीक 3 
१२ | टंकलेखक २ 
१३ | संगणक कार्यक्रम चालक g 
शड |नाईक || g 
एकुण we | 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
PRADNYA SHRAM 
DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, 
SHYAM ६00 OF MAARASHTRA, ou 
MESHRAM Seige er ta 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०२ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१५६/२२/लाक्षेवि (आस्था), दि. १०/१०/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालय अंतर्गत 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | पदाचे नाव ऱ्थायी पदे 
१ । सहा.अभि. श्रेणी (१)/उप वि.अधि/.अभि. २ 
२ | क. अ.शा/. अश्रेणी.अ.स/. (२) g 
3 टंकलेखक ण्‌ 
४ | वाहन चालक द 
५ | स्थापत्य अभियांत्रोको सहाय्यक १९ 
६ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ३५ 
७ । कालवा निरोक्षव १२० 
८. |मोजणीदारा ssid ष्र 
९ | संदेशक ११ 
१० [RM esses १३ 
११ | कालवा चौको २७ 
१२ | कालवा टप 3 
एकुण २९४ 


tally signed by PRADNYA SHYAM 
RAM 


PRADNYA SHYAM tessa ON 
MESHRAM A 


MESHRAM, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.10.10 18:20:51 +05'30° 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०३ 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२२/प्र.क्र.१५६/२२/लाक्षेवि (आस्था) ,दि. १०/१०/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालय अंतर्गत, 
जळगांव पाटबंधारे विभाग, जळगांव कार्यालयाचे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | पदाचे नाव portage 

१ । कार्यकारी अभियंता १ 

२ | सहा.अभि. श्रेणी (१/उप वि.अधि/.अभि. ७ 

३ | क. अ्शा/. अश्रेणी.अ.स/. (२) २३ 

४ | प्रथम feta १ 

५ | विभागीय लेखापाल g 

६ |आरेखक ees १ 

७ | सहाय्यक आरेखक १ 

८ | भांडारपाल १ 

९ | सहाय्यक भांडारपाल १ 

१० | वरिष्ठ लिपीव ११ 

११ | कनिष्ठ लिपीव १६ 

१२ [टंकलेखक 1111. र 

१३ | अनुरेखक द 
१४ | वाहन चालक ७ 

१५ | स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक १५ 

१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन १ 
१७ । कनिष्ठ दप्तर कारकुन २५ 

१८ | कालवा निरीक्षक न 

१९ AMIR २८ 

२० | संदेशक ७ 

२१ | नाईक १ 

२२ |i | WY 

२३ |चोकोदारा ssid ७ 
२४ | कालवा चौको २१ 
२५ | कालवा टप ७ 

'एकुण २७८ 
PRADNYA SHYAM ७000001 
MESHRAM ५ ण १ OU = WATER FESOURCES 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२२/प्र.क्र.१५६/२२,लाक्षेवि (आस्था) दि. १०/१०/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव या कार्यालय अंतर्गत 
धुळे पाटबंधारे विभाग,धुळे कार्यालयाचे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 


दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | पदाचे नाव प्थायी पदे 
१ | कार्यकारी अभियंता 
२ | सहा.अभि. श्रेणी (१)/उप वि.अधि/.अभि. ९ 
३ । क. अ.शा/. अश्रेणी.अ.स/. (२) 3¢ 
४ | प्रथम लिपीव 
GQ | विभागीय लेखापाल 
६ | आरेखक १ 
७ | सहाय्यक आरेखक g 
८ | भांडारपाल १ 
९ | सहाय्यक भांडारपाल १ 
१० | वरिष्ठ लिपीक १३ 
११ । कनिष्ठ लिपीव १९ 
१२ | टंकलेखक १२ 
१३ | अनुरेखक ८ 
१४ । वाहन चालक g 
१५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक २८ 
१६ | वरिष्ठ दप्तर कारकुन g 
१७ | कनिष्ठ दप्तर कारकुन ५५ 
१८ | कालवा Tera १६० 
१९ |मोजणीदारा  777उक्‍777क्‍₹क्‍₹ईृ_ | ८० 
२० | संदेशक २० 
२९ |नाईक sss १ 
२२ |शिपाः 17163 डर 
२३ |चोकोदारा 77136 ९ 
२४ | कालवा चौको Go 
२५ | कालवा टप २० 
एकुण ५९० 
PRADNYA 8५0 ७ 0025, 
eee é 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०५ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.९५३/२२/लाक्षेवि (आस्था), दि.१०/१०/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 

कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव 

रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव 'पदनाम | सेवानिवृत्ती दिनांक । 
१ । प्रभाकर बाबुराव भाबड मजुर ३१/०५/२०२३ 
२  । राजेंद्र मोहनसिंग महाले मजुर ३१/१०/२०२३ 
३ । रंगराव धुडकू पाटील चौकिदार २१/०५/२०२४ 
४ | श्रीमती शोभा विलास पाटील कारकुन ३१/०८/२०२४ 
५  । विजयमहारु चौधरी मुकादम ३१/०६/२०२३ 
६ | मोहम्मद युसुफ बागवान चौकिदार ३१/०१/२०२५ 
७ । शंताराम सुकदेव महाजन मजुर २१/०५/२०२४ 
८ | रोहीदास दोलत पाटील मजुर ३१/०५/२०२३ 
९ | नारायण रामा भोई मजुर २८/०२/२०२४ 
१० | दिनकर सांडु पाटील चौकिदार ३१/०५/२०२६ 
१९ | आत्माराम गबा पाटील मजुर ३०/११/२०२२ 
१२ । विरभान ओंकार पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१३ | aT मोतीराम अलवणे मजुर ३१/०५/२०२३ 
१४ | लक्ष्मण उत्तम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१५ | भाउुसाहेब विठठल पाटील मजुर २१/०५/२०२४ 
१६ | धनंजय भिमराव निकम मजुर ३०/०६/२०२६ 
१७ | माधव नाटु चौधरी मजुर ३१/०३/२०२३ 
१८ | भिमराव त्र्यंबक निकाळे चोकिदार ३१/१०/२०२२ 
१९ | नारायण केशव पवार मजुर ३१/०५/२०२४ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कर्मचायाचेनावा | नाव 'पदनाम | सेवानिवृत्ती दिनांक । दिनांक 
२० | तुकाराम पिरा प मजुर २१/०१/२०२५ 
ag । राजेंद्र शंकर प मजुर ३०/०६/२०२५ 
२२ । राजेद्र अर्जुन प मजुर २१/०५/२०२९ 
२३ | ass शामसिंग संर्यवंर मजुर ३१/०५/२०२८ 
२४ । सिताराम दामु थोरे | चौकिदार | ३१/०५/२०२७ 
२५ | विठठल रुपजी पवार मजुर २१/०५/२०२३ 
२६ | सजन पुंडलीक अहिरे मजुर २१/०५/२०२२ 
२७ रमेशशालोग्रामपाटोल | मजुर ३०/०५/२०२७ 
२८ । अनिल भास्कर शिंपी बि.यंत्रचालक ३०/०८/२०२७ 
२९ । कैलास धोंडु भाईटे बि.यंत्रचालक ३१/०३/२०२८ 
३० । संजय सुखबीर वाल्मीकी जनरेटर ऑपरेटर ३१/१२/२०२४ 
३१ | सुरेश हरचंद पाटील मजुर ३१/०३/२०२३ 
३२ | नगराज त्रंबक पाटील चौकिदार ३०/०९/२०२२ 
३३ | tax रंगंराव प मजुर २१/०१/२०२९ 
३४ | प्रभाकर दिनकर प मजुर २१/०१/२०२५ 
३५ | राजेंद्र हरी प मजुर २०/११/२०२६ 
३६ | छोटु देवराम चोधरी aa २१/०३/२०२७ 
319 प सिताराम प मुकादम ३१/०१/२०२३ 
३८ | Shea भिका पाटील मजुर ३१/०१/२०२६ 
३९ । शेख हमीद पीरमोहम्मद बागवान मजुर ३१/०५/२०२३ 
'एकूण ३९ पदे 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA SHYAM ६ 


CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 
O = GOVERNMENT 
M E 5 H RAM OF HAGARASHTRA-OU a री 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.10.10 18:21:34 +05'30 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०६ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१५६/२२/लाक्षेवि (आस्था), दि.१०/१०/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, जळगांव पाटबंधारे विभाग,जळगांव 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव पदनाम | सेवानिवृत्ती दिनांक | दिनांक 
P| २ ३ डं 
Ae अत्तरदे मजूर ३१/०५/२०२३ 
र.) “शण गंभीर पाटील मजूर ३०/०९/२०२२ 
: देविदास सुका पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
| मधुकर परशुराम पाटील मजूर २१/१२/२०२४ 
‘ युनुस खाँ मानखां तडवी मजूर ३०/०६/२०२८ 
: रविंद्र जगन्नाथ पाटील मजूर ३१/०३/२०२४ 
: करनसिंग माधव पवार मजूर ३१/०५/२०२३ 
, |e झिपरु सोनवणे मजूर २१/०५/२०२४ 
९ | सूलतान रमजान तडवी मजूर ३१/०५/२०२३ 
व घेवर गिरधर पाटील मजूर ३१/०५/२०२५ 
१९ | सुकलाल हरसिंग महाले मजूर ३०/०९/२०२३ 
शि राजेंद्र जयराम वाघ मजूर ३०/०९/२०२३ 
१३ । दिलीप मदन थोबी चौकोदार ३१/०५/२०२२ 
2 राजीव उमराव महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
i भाईदास केशव पाटील मजूर ३१/०५/२०२४ 
ce बाळू बंडू न्हावी मजूर ३१/१०/२०२४ 
गं वसंत अमृत पाटील मजुर ३१/०५/२०२३ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. वाया याता | नाव 'पदनाम पेवानिवत्ती दिनांक 
व राजेंद्र गोविंदा पाटील मजुर ३०/११/२०२५ 
क सुरेश राजाराम पाटील मजुर २८/०२/२०२७ 
क नाना जयराम पाटील चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
त. पांडुरंग दगा पाटील मजुर ३१/०१/२०२५ 
= गप्फार जुम्मा पिंजारी मजुर ३१/०१/२०२४ 
व आधार पुंडलीक पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
7 संभाजी रावण पाटील मजुर ३१/०५/२०२७ 
" प्रकाश सुका इंगळे मजुर ३०/०६/२०२६ 
ठव शालीक किसन सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२४ 
डर भुरा मोतिलाल पारधी मजुर ३१/०५/२०२५ 
२८ | मनोहर दामू पाटील चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
ह गोपाळ चिंतामण पाटील मजूर ३१/०५/२०२६ 
न श्री.गौतम आनंदा गायकवाड बिनतारी यंत्रचालक २८/०२/२०२३ 
व विठठल भगवान पाटील मजूर ३१/०३/२०२३ 
रमेश गोविंदा पाटील मजूर ३१/१२/२०२३ 
वश शिवदास धनराज महाजन मजूर ३१/०५/२०२५ 
३४ | प्रभाकर पांडूरंग चौधरी HIER ३१/०५/२०२३ 
एकूण ३४ पदे 
PRADNYVA 8४५०02. 
MESHRAM See 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१५६/२२/लाक्षेवि (आस्था) दि. १०/१०/२०२२ रोजीचे सहपत्र. 


विवरणपत्र-०७ 


अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


कार्यालयाचे नाव:- धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे 


रूपातंरीत अस्थाई आस्थापोबरील पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव 'पदनाम मेवा निवृत्ती 
दिनांक 

ae | २ ३ v 
१ | अंबालाल मककन पाटील मोजणीदार ३१/०३/२०२५ 
२ | विश्‍वास भास्कर पाटील मुकादम ३१/०५/२०२५ 
३ | किशोर भगवान पाटील स्वच्छक ३१/०८/२०२३ 
y । रमेश रामचंद्र जाधव चौकोदार ३१/०५/२०२४ 
७. | विजय शिवदास पाटील मजुर ३१/१०/२०२२ 
६ । दिलीप विश्राम सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२५ 
७  । रविंद्र आत्माराम पाटील मजूर ३१/१२/२०२४ 
८ | Aes कुतुबुद्दीन मन्यार मजुर ३१/५/२०२४ 
९ । अशोक रामदास सपकाळे मजूर ३१/०५/२०२३ 
४० | रज्जक हमीद मन्यार मजूर ३१/०५/२०२६ 
gg सुभाष गजमल पाटील मजुर ३१/०५/२०२३ 
१२ | संजय दिंगबर ब्राम्हणकर मजुर ३१/०५/२०२७ 
१३ | एकनाथ रामचंद्र निकम मजुर eee 
१४ | शिवाजी पतोंग पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
gu | रामदास हिलाल वाघ मजुर ३१/०५/२०२५ 
१६ | रतन बाजीराव पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
१७ | कमलाशंकर भिमाजी गवळी मजुर २८/०२/२०२३ 
१८ | जोतीलाल काशा भिल मजुर ३१/५/२०२३ 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१५६/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. ॥५६ क नाव 'पदनाम निरी दिनांक 
१९ जगा विठ्ठल न्हावी मजुर ३०/०६/२०२५ 
२० | विलास बाबुराव जाधव मजुर ३०/०६/२०२९ 
२१ | दिवानजी फुलजी गावीत मजुर ३१/०५/२०२४ 
२२ | भरत आबल्या भिल मजुर ३१/०५/२०२७ 
२३ | गिरधर वाल्मीक सुर्यवंशी मजूर २१/१२/२०२६ 
२४ | बापु दयाराम माळी मजुर ३१/०५/२०२८ 
२५ | संजय परशराम पाटील मजुर ३१/०५/२०२४ 
२६ | छोटुलाल बुला पाटील मजुर ३१/०५/२०२५ 
२७ | भाईदास फिरंग्या पावरा मजुर ३१/०३/२०२६ 
२८ | गुलाब िरंग्या पावरा मजुर ३१/०५/२०२७ 
२९ | भगवान सखाराम शिरसाठ मजूर ३१/०८/२०२३ 
३० । भिला लाला सुर्यवंशी मजूर ३१/०५/२०२६ 
३१ | निंबा पुंडलीक पाटील मजूर ३०/०६/२०२३ 
३२ । प्रकाश रघुनाथ पवार मजुर ३०/०४/२०२३ 
३३ । हरी भिका मोरे THIER ३१/१२/२०२६ 
३४ | साहेबराव लोटन शिंदे मजुर ३१/०५/२०२४ 
३५ | भगवान दयाराम सोनवणे मजूर ३०/०४/२०२३ 
'एकूण ३५ पदे 
PRADNYA SHYAM 11110. 
MESHRAM See 
( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


